आदिम जमाती विकास कार्यक्रमाअंतर्गत मंजूर 
“Providing assistance for vegetable sell 
mobile van and temporary shelter” या 
योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

आदिवासी विकास विभाग 

शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र.५६/का-१९ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: १८/०१/२०२० 
वाचा - 
१. शासन निर्णय क्रमांक: आदिम-२०१९ /प्र.क्र.५६/का-१९, दिनांक-२४.०६.२०१९ 
२. आयुक्‍त, आदिवासी विकास नाशिक यांचे पत्र क्रमांक जा.क्र. आदिम २०१६-१७/ मोबाईल व्हॅन/ 
प्र.क्र.२५(१७/ का.५(३) दिनांक ३०/९/२०१९ व दिनांक ४/१२/२०१९ 


शासन शुद्धीपत्रक - 


संदर्भीय शासन निर्णयान्वये आदिम जमाती विकास कार्यक्रमांतर्गत मंजूर “Providing assistance for 
vegetable sell mobile van and temporary shelter” या योजनेच्या मार्गदर्शक तत्वांना मंजुरी देण्यात आली 
आहे. सदर शासन निर्णयातील सोबतच्या मार्गदर्शक सुचानांमध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करणेत येत आहेत. 


१. AH AY SMT संख्या “5२? आदिवासी AANA उत्पादक AIP गट”असे वाचावे. 
२. 8.3 येथे अपर आयुक्‍तनिहाय खालीलप्रमाणे सुधारीत लक्षांक ठेवण्यात येत आहे. 

अपर आउुक्त, आदिवासी विकास नामिक कार्यक्षेत्राकील- 08 TE 

HR AGE, आदिवासी विकास ठाणे कार्यक्षेत्रातील - १० गट 

AR MYA MCI विकार SRT कार्यक्षेत्रातील-०८ TE 

HR AGE, आदिवासी APR ATT कार्यक्षेत्रातील - १० TE 


3. अ.क्र. ५ येथील प्रती आदिवासी भाजीपाला उत्पादक ]ोतकरी गट खर्च मधील क्र.८ येथील दर या 
रकान्यात CCUG दर रु. yooo/ असा वाचण्यात यावा. 


४. अ.क्र१०.२ येथील कार्यपद्धती सुधारित करुन पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे- 

“प्रकल्प अधिकारी वाहन प्रकल्प PING नावे खरेदी करुन निकड झालेल्या संबंधित भाजीपाला 
उत्पादक गटांना करार करुन वाहनाचे हस्तांतर करतील व वाहनाचे Vegetable Sell Mobile Van मध्ये विहीत 
मुदतीत रुपांतर करण्याकरीता गटांना निकी वितरित करतील ”. 

५. अआ.क्र.११.४ येथील कार्यपद्धती सुधारित करुन पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात येत आहे- 


“acta वापर भाजीपाला विक्री व्यातिरिकत अन्य कोणत्याही कारणासाठी होणार नाही aad 
संबंधित प्रकल्प अधिकारी व संबंधित थाजीपला उत्पादक WeTHY करार करणेत यावा. सदर कराराच्या अटी 
प्रकल्प अधिकारी यांनी थाजीपला उत्पादक गट यांच्याही चर्चा करुन निश्चित कराव्यात” 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः केंद्रीय-२०१९/प्र.क्र.५६/का-१९ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००११८१२५९१२८१२४ असा आहे. हे शुद्धीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


7 Digi Vijay 

DN: c: it Of Maharashtra, ou=Tribal 
Waie Prakash 222222 es 

st=Mal ra, 

5.4.2 4b695a8c26d 1 40fc5c049d281 eedbf23beed9a89a 
d7526416132cf28f14776, 


oe 
serialNumber=400892e5e82479e4f3c8cf46538dc917b707 1e9 
79796d37178d3b709e19155ab, cn=Waje Prakash Vijay 


Date: 2020.01.18 13:03:43 +05'30' 


(प्रकाशा वि. वाजे) 
कक्ष अधिकारी 


) मा.मंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव ,मंत्रालय,मुंबई 
) मा.राज्यमंत्री आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
) प्रधान सचिव,आदिवासी विकास,मंत्राळय,मुंबई 

) आयुकक्‍्त,आदिवासी विकास,महाराष्ट्र राज्य,नाशिक. 
५) सहसचिव,आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 

) 

) 

) 

) 


उपसचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास नाशिक,ठाणे अमरावती व नागपूर. 
सर्व प्रकल्प अधिकारी ,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 
संगणक समन्वयक,आदिवासी विकास विभाग,मंत्राळय,मुंबई 

१०) निवड नस्ती (का.१९) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


